fears पोलीस महासंचालक, महिला अत्याचार 
प्रतिबंधक विभाग (म.अ.प्र. व सायबर गुन्हे), मुंबई 
यांच्या अस्थापनेवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष 
येथे वर्ग करण्यात आलेल्या १० अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०१७ ते दिनांक ३०.०९.२०१७ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०१७ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांकः टिआरए-०१०३/सीआर-१६/पोल-८,दिनांक 22.08.2003 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२५/६१३४/मुवा/पोल-८/ 
म.अ.प्र.क्र./पोमसं/२००३,दिनांक 98.92.2003 
शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/६६९/सीआरण-७, दिनांक २७.०९.२००२ 
शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/प्र.क्र.१६/विज्ा-६, दिनांक ३१.०१.२००४, 
३१.०३.२००४ व २८.०९.२००४. 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विश्ा-९, दि.२४.०३.२०१४ 
६) शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२७.०३.२०१५ 
७) शासन निर्णय क्रमांक - पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६, दि.१.३.२०१६. 
८) शासन निर्णय क्रमांक - पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६, दि.१७.११.२०१६ 
९) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस २६ ब/६१४३/अपोमसं (गुअविपुणे)१४/२०११, 
दिनांक ३१.१.२०१७ 
१०)वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.२.२०१७. 


— 


3 
8 


— 


षु 


च“. «> ५. 


शासन निर्णय- 

पोळीस आयुक्‍त, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष हे उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार विशोष पोलीस महासंचालक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग (म.अ.प्र. व सायबर गुन्हे), मुंबई 
यांचे आस्थापनेवर वर्ग करण्यात आलेले आहे. सदर कक्षासाठी असलेल्या १० अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक ७ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१६ ते दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
तसेच दि.१.१०.२०१६ ते दि.२८.२.२०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी संदर्भाधीन क्र.८ च्या शासन निर्णयाद्वारे 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६ 


२. या शासन निर्णयाव्दारे यासोबतच्या प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेल्या एकूण १० (दहा) अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुढील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०१७ ते 
दिनांक ३०.९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 

कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध दि.३०.०४.२०१७ पूर्वी निश्चित 
करण्यात यावे. 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी.-१, २०५५ पोलीस-(१०१)-गुन्हे अन्वेषण व दक्षता (००)(०४) 
गुप्तवार्ता विभाग" व मागणी क्रमांक बी-१,२०५५ पोलीस ००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१) पोलीस 
निरीक्षणालय" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१० फेब्रुवारी, २०१७ अन्वये मिळालेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२२८१३०६२६६१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 11 Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
h IVaj | a U fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 1 34f043fb2 


C h avan ia 
(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
३. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(पदांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 
४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. सह सचिव, पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक/सर्व पोलीस आयुक्‍त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१०.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 
११.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१/पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती/विशा-६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विशा-६ 


शासन निर्णय क्रमांक - मुदवाढ-०२१७/प्र.क्र.१३४/विजा-६, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१७ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 


पोलीस आयुक्‍त, नागपूर यांचेकडून विशोष पोलीस महासंचालक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग (म.अ.प्र. 


व सायबर गुन्हे), मुंबई यांच्या आस्थापनेवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष येथे वर्ग करण्यात आलेल्या 


खालील विवनणपत्रात दर्शविलेल्या १० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.३.२०१७ ते ३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्याबाबतचे प्रपत्र- अ. 


अ. । पोलीस विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण | मागील वर्षात 
क्र. | महासंचालक पदनाम qed = | केल्याचा शासन | मुदतवाढ 
यांचा नस्ती ख्या । निर्णय देण्यासंदर्भातील 
क्रमांक शासन निर्णय 
a 2 2 8 & 9 
| क्रमांक महिलांवर ।१ विशेष पोलीस | १ शासन निर्णय | शासन निर्णय क्र. 
पोमसं/२४/६१ | होणा-या महानिरीक्षक क्रमांक : | पीसीआर-१०१३/ 
८/३/महिळा ।अत्याचारास | 2 पोलीस उप|१ टिआरए प्र.क्र.५८०/विशा- 
अत्याचार प्रतिबंध अधिक्षक ४२/पोल-८, ६, 
प्रतिबंधक करण्यासाठी | ३)कार्यालय १ दिनांक दिनांक 
कक्ष/पोलळ-८, | पोलीस अधिक्षक ३०.०१.२००१ । २७.३.२०१५ 
दिनांक विभागात ४निम्नश्रेणी १ 
०५.०७.१९९६ | स्वतंत्र लघुलेखक 
कक्षाची ५)वरिष्ठश्रेणी १ 
स्थापना लिपिक 
करण्याबाबत | ६) कनिष्ठ लिपिक | 2 
७ पोलीस शिपाई | १ 
चालक 
८) चपराशी २ 
एकुण qo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


